अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०१९/प्र.क्र.५६/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ:- नियोजन विभागाचे आदेशा क्रमांक बदळी-१११९/प्र.क्र.३७/का.१४२७, 
दिनांक ११ जून, २०१९ 

शासन Seat: 

या विभागाच्या संदर्भाधिन आदेशामध्ये अशांत: बदल करुन; महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंधक अधिनियमन, २००५ चे कलम v(x) ते ४५) मधील तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातीळ उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) (GS-20: रुपये ५६,१००-१,७७,५००) या 
संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत 
असून त्यांची पदस्थापना खाळील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व सध्याचे बदलीनंतरचे पदनाम व कार्यालय 
कार्यालय 

(१) (२) (३) 

श्‌ श्री.श.के.म्हेत्रे, उपसंचालक, 
संख्याशास्त्रज्ञ, कृषी, Mae, दुग्धव्यवसाय विकास व 
सहकार आयुक्त व निबंधक, मत्स्यव्यवसाय विभाग eae भाव 
सहकारी संस्था, पुणे समिती), मंत्रालय, मुंबई 

(रिक्‍त पदी) 


२. बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास तो अधिकारी शिस्तभंगविषये कारवाईसाठी पात्र ठरेल. 

३. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा पदभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून त्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
बदली केलेल्या पदावर वरील अधिकारी त्यांना देय/ अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीत रुजू न 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१०१९/प्र.क्र.५६/का.१४२७ 


झाल्यास संबंधित कार्यालयाने त्यांचे वेतन काढू नये. कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिक्षाधीन कालावधी 
नियमित करण्यात येणार नाही. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-सेनिवे- 
१००१/१३०/सेवा-४, दिनांक २/०६/२००३ मधील परिशिष्ट-१, नियम ९(१४)(एफ) BRI क्रमांक २ 
नुसार सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी निर्माण होण्यास जबाबदार ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यावर 
जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

४. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यावाही सात 
दिवसांच्या आत करावी. अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक 
कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय व शासनास पाठविण्यात याव्यात. ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांची राहील. 

५. काही अधिकारी बदली आदेशाचे पाळन करीत नाहीत त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात 
अडथळा उत्पन्न होतो असे निदर्शनास आले आहे. यास्तव वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांना देय/ अनुज्ञेय 
असलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. याबाबत दिरंगाई झाल्याचे व शासन 
आदेशाचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधिताविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल 
याची नोंद घ्यावी. 

६. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्याबाबतच्या आणि त्यांनी 
कार्यभार स्विकारल्याच्या आदेशाची प्रत या विभागास अग्रेषित करावी. 

७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेडा 
उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०१९०८१९१४३६३९३३१६ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Tushar Purushottary, १ soe sevctorsnen 


2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c85 
10 


ushottam Hirlekar 
M 


Hirlekar = 
(तु.पु.हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.श.के.म्हेत्रे, CARTS, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनूज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१०१९/प्र.क्र.५६/का.१४२७ 


मा.मुख्यमंत्री/ मा.मंत्री 'नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग (नवी मुंबई)/ पुणे 
आयुक्‍त, सहकार व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे 

जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे/ सिंधुदूर्ग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

उप सचिव (का.१४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रकल्प व्यवस्थापक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष चांदा ते बांदा योजना, नियोजन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


. सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 

. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सर्व) 

. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

. उप सचिव/ अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. उप सचिव/ अवर सचिव, कृषी, WERE, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रशासकीय अधिकारी, शेतमाल भाव समिती, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे/ सिंधुदूर्ग 

. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


